महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२१८/प्र.क्र.१०३/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ मे, २०१९ 


वाचा : १) शासन समक्रमांकीत आदेशा दिनांक ०८.०५.२०१९ 
२) जलसंपदा विभाग कार्यालयीन आदेश क्र.स्वेसेनि-१६१८/प्र.क्र.६७४/आ(मंत्रालय), 
दिनांक ०१.०३.२०१९ 
आदेश 

शासन आदेश दिनांक ०८.०५.२०१९ अन्वये सन २०१८-१९ या निवडसूचीतील vy सहायक कक्ष 
अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती तसेच पदोन्नतीअंती पदस्थापना देण्याबाबतचे AST 
निर्गमित करण्यात आले असून, या आदेशामध्ये अनुक्रमांक २६ येथे श्रीमती स.ओ.चंडर्की, सहायक कक्ष 
अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांच्या नावाचा समावेश आहे. जलसंपदा विभागाच्या वरील (२) येथील दिनांक 
०१.०३.२०१९ च्या कार्यालयीन आदेझ्ानुसार श्रीमती चंडर्की हया दिनांक ०१.०३.२०१९ (म.पू) पासून 
शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. श्रीमती चंडर्की या दिनांक ०१.०३.२०१९ (म.पू.) पासून 
शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाल्या असल्याने त्यांचे नांव कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ 
पदोन्नतीसाठी पात्र सहायकांच्या सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून तसेच वरील (१) येथील दिनांक 
०८.०५.२०१९ च्या आदेशातून वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०९१५४००६५७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 2 
Bhimrao Gurav जया 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (सेवानिवृत्त) (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


-0 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१२,१४-अ, १६-ब 
निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब/संग्रहार्थ. 


AD 


Av 


०9८ 
यी सट विच म 


